RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक १२३ ] 


सप्टेंबर २३ , २०१६ / आश्विन १, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २४५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक एनएपी -२०१६ / प्र.क्र .१६३ /टी-१.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (२०१५ चा महा. ३१) च्या कलम ३ (१ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारांनुसार महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ महसूल व वन विभागाच्या अधिनस्थ महसूल कार्यालयांमार्फत महाराष्ट्र 
जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ मधील तरतुदींन्वये नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम 
आणि द्वितीय अपिल प्राधिकारी या बाबी खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अधिसूचित करीत आहे : 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


लोकसेवेचा तपशील 


पद निर्देशित 
अधिकाऱ्याचे 


प्रथम अपिल 
प्राधिकाऱ्याचे 


द्वितीय अपिल 
प्राधिकाऱ्याचे 


लोकसेवा 
पुरविण्यासाठी 
विहित केलेली 
कालमर्यादा 
( दिवस) 


पदनाम 


पदनाम 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( १ ) 


३० दिवस 


संबंधित तहसीलदार संबंधित उप 

विभागीय अधिकारी 


संबंधित 
अपर जिल्हाधिकारी / 
जिल्हाधिकारी 


( २ ) 


३० दिवस 


संबंधित विभागीय 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९ ६६ च्या कलम ४२ अ (१ ) 
( अ ) अन्वये भोगवटादार वर्ग-१ या धारणाधिकाराच्या 
जमिनींसंदर्भात नियोजन प्राधिकरणाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर 
अांतर्गत जमिनीचा वर्ग, जमिनीचा भोगवटादार व त्यावरील 
भार इत्यादीबाबतचे विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे . 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ च्या कलम ४२ अ ( १ ) 
( ब ) अन्वये राज्यात अंमलात असलेले शेतजमीन व कुळवहिवाट 
अधिनियम , विविध वतन अधिनियम आणि महाराष्ट्र शेतजमीन 
( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम , १९ ६१ या 
अधिनियमांनुसार वाटप केलेल्या भोगवटादार वर्ग-२ या 
धारणाधिकाराच्या जमिनीकरीता भोगवटादाराचा परिपूर्ण अर्ज 
प्राप्त झाल्यापासून विकास परवानगी मिळविण्यासाठी ना - हरकत 
प्रमाणपत्र देणे. 


संबंधित 
जिल्हाधिकारी 


आयुक्त 


सचिव / प्रधान 
सचिव व विशेष 
कार्य अधिकारी 
( अपिल व रिव्हीजन ), 
महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई. 


भाग चार - ब - २४५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, सप्टेंबर २३, २०१६ / आश्विन १, शके १ ९ ३८ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ३ ) 


३० दिवस 


संबंधित तहसीलदार संबंधित उप 

विभागीय अधिकारी 


संबंधित 
अपर जिल्हाधिकारी / 
जिल्हाधिकारी 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ च्या कलम ४२ अ 
अन्वये संबंधित व्यक्तिने प्राप्त केलेल्या विकास परवानगीच्या 
अनुषंगाने , अशा व्यक्तिकडून प्राप्त झालेल्या लेखी माहितीच्या 
आधारे आणि कलम ४७ अ मध्ये नमूद केलेल्या दराने रूपांतरण 
कराचा आणि त्याबद्दलच्या अकृषिक आकारणीचा भरणा 
केल्यावर , संबंधित व्यक्तीला विहीत नमुन्यामध्ये सनद देणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . माधव वीर, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २३, २०१६ / आश्विन १, शके १९ ३८ 


3 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Mantralaya , Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 

Mumbai 400 032, dated 23rd September 2016 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT , 2015 . 

No. NAP - 2016 /C.R.163/ T - 1. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 
3 of the Maharashtra Right To Public Services Act, 2015 (Mah . 31 of 2015 ), the Government of 
Maharashtra hereby notify the public services rendered by the Revenue and Forests Department 
through the subordinate Revenue offices , along with the stipulated time limits for providing 
such public services , the Designated Officers, First Appellate Authorities and Second Appellate 
Authorities as specified in the Schedule appended herewith , for the purposes of the said Act. 

Schedule 


Public Service 


Sr. 
No. 


Designated 

Officer 


First 
Appellate 

Officer 


Second 
Appellate 
Officer 


Time 
Limit for 
Providing 
Service 
(Days ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


30 Days 


Concerned 
Tahasildar 


1 To issue Certificate of Ascertaining the 

class of land , its occupancy and encumbrances, 
if any, of the land held as an Occupants 
Class I, u /s . 42 A ( 1 )( a ) of Maharashtra Land 
Revenue Code , 1966 , after receiving the 
proposal from the Planning Authority . 


Concerned 

Sub 
Divisional 
Officer 


Concerned 
Additional 
Collector/ 

District 
Collector . 


Concerned 

District 
Collector 


2 To issue proposed No-Objection Certificate , 

30 Days 
u / s. 42 A ( 1)(b ) of Maharashtra Land Revenue 
Code , 1966 , for the development permission , 
on a land held as an Occupants - Class II, 
under the State Tenancy and Agricultural 
Lands Acts and various Vatan Acts , existing 
in the state , and , The Maharashtra Agricultural 
Lands (Ceiling on Holdings ) Act , 1961, on 
receipt of application , complete in all respects . 


Concerned Secretary/ 

Divisional Principal 
Commissioner Secretary 

and Officer 
on Special 

Duty 
(Appeal and 

Revision ), 
Revenue and 

Forests 
Department, 
Mantralaya , 
Mumbai. 


30 Days 


Concerned 
Tahasildar 


Concerned 

Sub 
Divisional 

Officer 


3 To issue Sanad in the prescribed form to the 

concerned person , in accordance with the 
development permission obtained by such 
person u /s . 42 A of the Maharashtra Land 
Revenue Code , 1966 , on receipt of information 
in writing from such person and on payment of 
conversion tax at the rate mentioned in section 
47 A and non -agricultural assessment therefor. 


Concerned 
Additional 
Collector/ 

District 
Collector. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . MADHAV VEER , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


